RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक १० ] 


[ पृष्ठे २ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १६-२२, २०१५ / चैत्र २६ - वैशाख २, शके १ ९३७ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ एप्रिल २०१५ 


" 


१ . 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक सेप्रनि. १२१२ / प्र.क्र . ४१३ / २०१२/ आ . ( तांत्रिक ).- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागातील “ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
गट क ( सेवाप्रवेश) नियम, २००२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत : 

या नियमांना जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक , गट क ( सेवाप्रवेश) ( सुधारणा ) नियम, २०१५ असे 
म्हणावे . 

२ . जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक , गट क ( सेवाप्रवेश ) नियम , २००२ मधील नियम ३ मधील कलम ( ब ), 
ऐवजी पुढील कलम अंतर्भूत करण्यात येत आहे : 

( ब ) खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने : 

( एक ) ज्यांचे वय ३३ वर्षांपेक्षा जास्त नाही ; आणि 

( दोन ) ज्यांनी स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील पदवी किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील पदविका किंवा शासनाने त्यांस 
समकक्ष म्हणून घोषित केलेली अन्य अर्हता धारण केली आहे. 


“ 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . अ . कोदे, 


शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १६-२२ , २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २, शके १९ ३७ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 4th April 2015 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. SEPRANI. 1212 /(413/2012 ) Estt. ( Technical).— In exercise of the powers conferred by the 
proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased 
to make the follwing rules, further to amend the Civil Engineering Assistant, Group - C in the 
Water Resources Department (Recruitment) Rules, 2002 , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Civil Engineering Assistant, Group -C in the Water Resources 
Department (Recruitment) ( Amendment) Rules , 2015 . 

2. In rule 3 of the Civil Engineering Assistant, Group - C in the Water Resources Department 
(Recruitment) Rules, 2002 , for clause (b ), the following clause shall be substituted , namely : 

“ (6 ) by nomination from among the following candidates, who, 

(i) are not more than 33 years of age ; and 

( ii ) possesses a degree in Civil Engineering or Diploma in Civil Engineering or any 
other qualification declared by the Government to be equivalent thereto . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. A. KODE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


